वाचा- 


नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी पोलीस 
अधीक्षक कार्यालयासाठी १५० अस्थाई पदे 
आणि पोलीस मुख्यालयातील विविध 
शाखांसाठी १०३ अस्थाई पदे नव्याने निर्माण 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, 
मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०१५. 


१) शासन अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र. प्राफेब-११०८/प्र. क्र. १६७/ठाणे/म- 
१०,दि.१७.६.२०१४. 

२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/२६- 
आअ/४७/पालघर/१६९/२०१४, दि.९.७.२०१४ व दि. १९.८.२०१४. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोल-३, दि.३१.७.२०१४ व 
दि.१३.८.२०१४. 

४) वित्त विभागाचे क्र. पदनि-२०१४/प्र. क्र. ५५/१४/विसु-१, दि.१४.८.२०१४ चे उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या ८८ व्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

y अपर पोलीस महासंचालक (नि. व स), मुंबई यांचे क्र. पोमसं/२६- 
अ/४७/पालघर/१६९/२०१४, दि.११.३.२०१५ चे पत्र. 


प्रस्तावना - 


राज्य मंत्रिमंडळाने दि.१३.६.२०१४ च्या बैठकीमध्ये ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करुन पालघर हा 


नवीन जिल्हा निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जिल्हयाचे मुख्यालय पालघर येथे राहणार 
असून, तो दि. १.८.२०१४ पासून आस्तित्वात आला आहे. या नवनिर्मित जिल्हयात पालघर, वसई, 


डहाणू, 


तलासरी, जव्हार, वाडा, मोखाडा व विक्रमगड या ८ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला 


आहे. त्यासंदर्भातील अधिसूचना महसूल व वन विभागाने दि.१७.६.२०१४ रोजी प्रसिध्द केली आहे. 


त्यानुसार नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी संदर्भाधीन क्र. ३ वरील दि.३१.७.२०१४ च्या शासन 


निर्णयान्वये, एकूण ३०२० कार्यकारी/अकार्यकारी पदे वर्ग करण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधीन 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोळ-३ 


क्र. 3 वरील दि.१३.८.२०१४ चे शासन निर्णयान्वये पोळीस अधीक्षकाचे १ अस्थायी पद निर्माण करण्यात 
आले होते. नवनिर्मित पालघर जिल्हयातीळ पोळीस अधीक्षक कार्यालयासाठी तसेच पोलीस 
मुख्यालयासाठी एकूण ५९० पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 
नवनिर्मित पालघर जिल्हयातील पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी तसेच पोलीस 

मुख्यालयासाठी एकूण ५९० पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाचे संमतीने उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या दि.११.८.२०१४ रोजी झालेल्या ८८ व्या बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. सदर उच्चस्तरीय 
समितीने नवनिर्मित पालघर जिल्हयासाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी १५० पदे व पोलीस 
मुख्यालयातील इतर शाखांकरीता १०३ पदे मंजूर केली आहेत. 
२. त्यानुसार पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त पोलीस अधीक्षक, 
पालघर यांच्या आस्थापनेवर पालघर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी १५० अस्थायी पदे व पोलीस 
मुख्यालयातील इतर शाखांसाठी १०३ अस्थायी पदे निर्माण करुन ती भरण्यास, शासन याद्वारे खाळील 
अटींच्या अधीन राहून मान्यता देत आहे. 

अ) पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे आस्थापनेवर पोलीस अधीक्षक कार्यालयासाठी १५० नवीन पदे: 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदे 
१ पोलीस उप अधीक्षक रु. १५६००-३०१००--५४०० a aa 
Q पोलीस निरीक्षक रु. ९३००-३४८००--५००० ६ 
३ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रु.९३००-३४८००--४४०० ५ 
४ पोलीस उप निरीक्षक ९३००-३४८००--४३०० १९ 
षु सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक ५२००-२०२००--२८०० 1१ | 
६ पोलीस हवालदार ५२००-२०२००--२४०० 23 
पोलीस नाईक ५२००-२०२००--२४०० 3४ 
पोलीस शिपाई ५२००-२०२००--२००० BY 
९ सहाय्यक लेखा अधिकारी ९३००-३४८००--४३०० 1 १ | 
qo वरीष्ठ श्रेणी लिपीक ५२००-२०२००--२४०० २ 
११ कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ५२००-२०२००--१९०० पु 
एकूण १०० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोळ-३ 


ब) पोलीस अधीक्षक, पालघर यांचे आस्थापनेवर पालघर पोलीस मुख्यालयातील इतर 
शाखांसाठी १०३ नवीन पदे: 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदे 
१ राखीव पोलीस निरीक्षक ९३००-३४८००--५००० i 

2 राखीव पोलीस उप निरीक्षक AOR OC ODES ROO : 

3 सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक ५२००-२०२००--२८०० = 

8 पोलीस हवालदार ५२००-२०२००--२४०० २९ 

षु पोलीस नाईक ५२००-२०२००--२४०० २० 

६ पोलीस शिपाई ५२००-२०२००--२००० = 
एकूण ae 


३. उपरोक्त अ) आणि ब) येथील अनुक्रमे १५० व 903 पदांसाठी येणारा आवर्ती खर्च 
रु.१२,४३,४२,२८४/- व अनावर्ती खर्च रु. १,८१,७०,२७९/- (विवरणपत्र-अ प्रमाणे) इतका खर्च, राज्य 
मंत्रिमंडळाने ठाणे जिल्हयाचे विभाजन करुन नवीन पालघर जिल्हा निर्माण करण्यासाठी मंजूर 
केलेल्या खर्चातून मागणी क्र. बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा 
पोलीस दल (दत्तमत) (२०५५ ०१६८) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
४. उक्त पोलीस घटकांसाठी खरेदी करावयाच्या साधनसामग्री व फर्निचर यांचा तपशिल 
विवरणपत्र-अ प्रमाणे राहील. 
५. उक्त पदांच्या बाबतीत राज्याच्या सीमावर्ती जिल्हयांच्या गरजा आणि इतर आव्यक बाबी 
विचारात घेवून घटकनिहाय पदे वाटपात बदल करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
६. उक्त पदांसाठी केलेल्या सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदींनुसार सदर पदे भरण्यात यावीत. ज्या 
पदांच्या बाबतीत सेवाप्रवेश नियम तयार करण्यात आले नाहीत, त्या पदांच्या बाबतीत सेवाप्रवेश नियम 
पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी तात्काळ तयार करुन शासनाकडून मान्य करुन 
घ्यावेत. सेवाप्रवेश नियम मान्य झाल्यानंतर सदरहू पदे सेवाप्रवेश नियमातील तरतुदींनुसार भरण्याची 
कार्यवाही करावी. 
७. सदर पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने सन २०१४-१५ मध्ये लागणाऱ्या आवर्ती /अनावर्ती खर्चासाठी 
योग्य मार्गाने स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 
८. सदर शासन निर्णय मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीने 
दि.११.८.२०१४ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिल्यानुसार आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र१७७/१५/व्यय-७, दि.१६.४.२०१५ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे 

पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोळ-३ 


९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०४२३१२०३०३५२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KADAM 
KA DA M DATTATRAY HANMANT 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=HOME 
DATTATRAY DEPT,CID - 918120, 

postalCode=400032, 

st=Maharashtra, cn=KADAM 
H A N MA NT DATTATRAY HANMANT 


Date: 2015.04.23 12:18:55 +05'30° 


(द. ह. कदम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधानसचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६. सर्व अपर पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

७. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई 
८. सर्व पोलीस आयुक्‍त. (लोहमार्गसह) 

९. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

१०.सर्व विशहोष पोलीस महासंचालक 

११.सर्व पोलीस अधीक्षक. (लोहमार्गसह) 

१२.संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 

१३.सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये. 

१४.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/पालघर 

१७.गृह विभागातील सर्व सहसचिव/उपसचिव 

१८. निवडनस्ती/पोल- ३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


विवरणपत्र-अ 


वाहने 
अ. अधिकाऱ्यांचे वाहनांचा प्रकारा | आवश्‍यक | किंमत प्रती | एकूण किंमत 
क्र. | पदनाम/कार्यालय वाहन | नग (अंदाजे) 
षि अपर पोलीस अधीक्षक कार (इंडीगा) a ee (9,00,000/- | (9,00,000/- 
मोटार सायकल | 9 | 44908/- ५५१०६/- 
२ सुरक्षा शाखा टाटा सुमो | a | ५३६११९/- | ५३६११९/- 
3 जिविशा टाटा सुमो | 9 | ५३६११९/- | ५३६११९/- 
मोटार सायकल | 9 | 44I08/- ५५१०६/- 
४ नियंत्रण कक्ष मार्क्स मन | 9 | ४६७२१९४/- | ४६७२१९४/- 
वस्र वाहन = a 9092003/- | 9092003/- 
वरुनवाहन | 4 | ८९३१९६/- | ८९३१९६/- 
दंगल काबु पथक व्हॅन ३ ८३५९९४/- | २५०७९८२/- 
बॉम्ब डी. व्हॅन (किक, ला ८३५९९४/- | ८३५९९४/- 
मोटार सायकल २ ५५१०६/- । ११०२१२/- 
टाटा विगर = aa ६३६२५५/- | ६३६२५५/- 
५ स्था. गु. शा. feat uit | १ | ५३६११९/- | ५३६११९/- 
टाटा सुमो | 9 | ५३६११९/- | ५३६११९/- 
मोटार सायकल २ ५५१०६/- । ११०२१२/- 
६ वाचक शाखा टाटा सुमो | 9 | ५३६११९/- | ५३६११९/- 
उप. विभा. पो. अधी. टाटा सुमो | 9 ५३६११९/- | ५३६११९/- 
विरार मोटार सायकल | 9 | 44908/- ५५१०६/- 
२२ एकूण १४८६००८०/- 
साधनसामुग्री 
अ.क्र. | साधन सामुग्रीचा तपशिल | संख्या । रुपये प्रती एकुण रुपये 
a | बुक केस २ ५३४५/- १०६९०/- 
२ लोखंडी कपाट ३० ८५५३/- २५६५९०/- 
३ टेबल (पो. अधी.) २२ ६५१३/- १४३२८६/- 
8 | cas (पो. कर्म, ३६ ४७०१/- 9&8 236/- 
4  । खुर्ची (पो. अधी.) २४ ७६२२/- १८२९२८/- 
६ खुर्ची (पो. कर्म.) gg 8423/- ४३४२०८/- 


शासन निर्णय क्रमांकः ओपीओ-०३१४/प्र. क्र. ४७/पोळ-३ 


७ संगणक ४७ ४२०००/- १९७४०००/- 
प्रिटर ४७ ५१२७/- २४०९६९/- 
९ रॅक ३४ ६५९२/- २२४१२८/- 
(१० फॅक्स मशीन ४ ३२२५५/- १२९०२०/- 
एकुण २३४२ ३७६५०५५/- 


एकूण अनावर्ती खर्च वाहने रु. १,४८,६०,०८०/---साधनसामग्री रु. ३७,६५,०५५/- = १,८१,७०,२७९/- 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


